सन 2029-22 या वित्तीय वर्षाकरिता महाराष्ट्र 
राज्य समाजकल्याण बोर्डास निधी वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१० 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक -०२ मार्च, २०२२. 


संदर्भ 


4, 


. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.०६ एप्रिळ, २०२१. 
. महिलाव बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१०, दि.३ मे, २०२१. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.२४ जून, २०२१. 
. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२१. 
५. महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.बीजीटी-२०२१/प्र.क्र.२०/का-०४, 
दि.२९ ऑक्टोबर, २०२१ व दि.२५ फेब्रुवारी, २०२२. 
६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दि.३ फेब्रुवारी, २०२२. 


co “७ AD -O 


शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डातीळ योजना व मुख्यालयातील निवृत्ती वेतन धारकांचे 
निवृत्तीवतनावरील खर्चासाठी व महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्डाच्या योजनेवरील व 
मुख्यालयातील कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती व कुटुंब निवृत्ती वेतनावरील ७ व्या वेतन आयोगाच्या फरकाची 
रक्‍कम अदा करण्यासाठी विवरणपत्रातीळ रकाना क्रमांक (2) मधील लेखाशीर्ष/ उद्दिष्टाकरिता रकाना 
क्रमांक (4) प्रमाणे एकूण ₹७३४.९८ लक्ष (अक्षरी रुपये सात कोटी चौतीस लक्ष अठ्ठ्याण्णव हजार फक्त) 
इतका निधी वितरीत करण्यास या झासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


(रुपये लक्ष) 
ae प्रधान/ लेखाशिर्ष / संगणक सांकेतांक/ saree यापूर्वी प्रस्तावित 
>, उद्दिष्ट ४४ | वितरीत निधी । वितरण 


(१) (२) (३) (४) (५) 


| मागणी क्र.एक्स-१, 

२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 

०२, समाजकल्याण, १०२, बाल कल्याण, 
(०२) (०४) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण 
मंडळाला सहायक अनुदान (अनिवार्य), 

(२२३५ बी ९४२) 

३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) १०९८.३२ ३६३.३४,  ७३४.९८ 


शासन निर्णय क्रमांकः सकबो-२०२१/प्र.क्र.३३/का-१० 


२. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास 
सादर करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरित करण्यात आलेला निधी चालू वित्तीय वर्षात खर्च करण्याची 
तसेच अखर्चित राहणारा निधी दि.३१.३.२०२२ पूर्वी समर्पित करण्याची दक्षता सचिव, महाराष्ट्र राज्य 
समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई यांनी घ्यावी. 
४. हाकझासन निर्णय वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्र.५३/व्यय-६, दि.२२.२.२०२२ अन्वये त्या 
विभागाने दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२२०३०३१५२०५८३०३० असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VARUDKAR MAHESH | 
ASHOKRAO ——— 


(महेश वरुडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई-७१ 
महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 

४. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा ), मुंबई / नागपूर 

५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

६. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

७. जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी, मुंबई उपनगर 

८. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१०. निवड नस्ती, का-१०. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


